सन २०२१-२२ चे क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य 
शिक्षक गुणगौरव पुरस्कारासाठी निवड प्रक्रियेसाठी राज्य 
निवड समितीवर शैक्षणिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी 
असलेल्या दोन अशासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- पीटीसी-२०२२/प्र.क्र.९२/टीएनटी-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २९ ऑगस्ट,२०२२ 


वाचा :- १) शासन निर्णय क्रमांक:- पीटीसी -२०२२/प्र.क्र.३४/टीएनटी-४,दिनांक २८ जून,२०२२ 
२) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक),महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे पत्र क्र. 
शि.सं./ राशिपु/२०२१-२२/ए-२/विद्या शाखा/५६११,दिनांक १९ ऑगस्ट, २०२२. 
प्रस्तावना:- 


शासन निर्णय क्रमांक:-पीटीसी-२०२२/प्र.क्र.३४/टीएनटी-४,दिनांक २८जून, २०२२ 
मधील परिच्छेद ६ अन्वये क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्काराच्या अंतिम 
निवड प्रक्रियेसाठी राज्य निवड समितीचे गठण करण्यात आले आहे.राज्य निवड समितीच्या 
रचनेतील अ.क्र.६ प्रमाणे शैक्षणिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी असलेले शासन नियुक्‍त दोन 
प्रतिनिधी सदस्य म्हणून नियुक्‍त करावयाचे आहेत. 

शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक),महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचा वाचा येथील २ 
अन्वये सन २०२१-२२ चे क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कारासाठी निवड 
प्रक्रियेसाठी राज्य निवड समितीवर शैक्षणिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी असलेल्या दोन 
HARADA सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला आहे. 


शासन निर्णय:- 

सन २०२१-२२चे क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कारासाठी निवड 
प्रक्रियेसाठी राज्य निवड समितीवर शैक्षणिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी असलेल्या खालील दोन 
अज्ञासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अशासकीय सदस्यांचे नाव पदनाम 
i डा. नरेंद्र भागवत पाठक, सेवानिवृत्त प्राचार्य,एस.के. सदस्य 
सोमय्या विनय मंदिर कनिष्ठ महाविद्यालय,मुंबई. 
२ | UST. नंदकुमार धोंडीराम धनवडे, प्राध्यापक,आझाद सदस्य 
कॉलेज ऑफ एज्युकेशन,सातारा. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीटीसी-२०२२/प्र.क्र.९२/टीएनटी-४ 


२. शासन निर्णय क्रमांक:-पीटीसी-२०२२/प्र.क्र.३४/टीएनटी-४,दिनांक २८ जून, २०२२ मधील 
परिच्छेद ६ अन्वये गठित करण्यात आलेल्या राज्य निवड समितीतील अ.क्र.१,२,३,४,५व७ हे 
शासकीय सदस्य असल्याने त्यांची राज्य निवड समितीच्या कामकाजासाठी प्रवास भत्ता व दैनिक 
भत्त्याची देयके, त्यांच्या वेतन व भत्त्याची देयके ज्या लेखाशिर्षाखाळली काढली जातात त्या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावी . 

अ.क्र.६ येथील अशासकीय सदस्यांना राज्य निवड समितीच्या कामकाजासाठी प्रवास भत्ता 
व दैनिक भत्ता/नियमानुसार अनुज्ञेय असलेल्या दराने देण्यात यावा. मात्र त्यांना विमान प्रवास आणि 
रेल्वेच्या वातानुकूलीत प्रथम वर्गाचा प्रवास अनुज्ञेय असणार नाही. या सदस्यांचा प्रवासभत्ता व दैनिक 
भत्त्याचा खर्च “मागणी क्र. ई-२,२२०२ सर्वसाधारण शिक्षण ८०, सर्वसाधारण ,००१,संचाळन व 
प्रहञासन (००)(००)(०१) शिक्षण संचालक (2202 १०९१)११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ( दत्तमत)” या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२०२३ च्या मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा.अशासकीय सदस्यांची देयके शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक),महाराष्ट्र 
राज्य,पुणे यांच्या कार्यालयाकडून अदा केली जातील. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०८२९१७०७४३१०२१ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


lly signed by JAYASING SHIVAJI RASKAR 


Digi 
IN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, SCHOOL EDUCATION 
AND SPORTS DEPARTMENT, postalCode=400032, harash 


2.5.4.20=04640d203060aa3854379434ab85482042a072e8a601095b5f7aa8d6 


7b9b02db2, 
pseudonym=F3BFA8439CB816590AB 1 D6EE85F1ACD4D4639965, 
INumber=D5875AE525F225286AA 1BC9A2EOF8CBOA86BCSBA02F01 BOF 
5CB7C718D820E722, cn=JAYASING SHIVAJI RASKAR 
2022.08.29 17:16:27 +05' 


(ज.शि.रासकर) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व Seq माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य 

) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४) संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) 
) 
) 


संचालक (महाराष्ट्र राज्य पाठयपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ (बालभारती) ), पुणे. 
अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे . 
श्री. डॉ. नरेंद्र भागवत पाठक, सेवानिवृत्त प्राचार्य,एस.के. सोमय्या विनय मंदिर कनिष्ठ 
महाविद्यालय, मुंबई यांना शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांचेमार्फत. 
८) श्री. प्रा.डॉ. नंदकुमार धोंडीराम धनवडे, प्राध्यापक,आझाद कॉलेज ऑफ एज्युकेशन 
सातारा यांना शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांचेमार्फत. 
९) मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
qo) सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
११)निवडनस्ती (टीएनटी- ४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


